राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपअधीक्षक 
(गट-ब) संवर्गातून अधीक्षक (गट-अ) संवर्गात 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-२७२३/प्र.क्र.०७/ राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०७ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपअधीक्षक (गट-ब) (एस-१५:रु.४१,८००- 


१,३२,३००) या संवर्गातील खाळीळ १ अधिकारी यांना सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षात 
अधीक्षक (गट-अ) (एस-२०:रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


सदर अधिकारी यांना महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार महसूल 


विभाग वाटप करुन अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गात त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) 


दर्शविण्यात आलेल्या महसूली विभागामध्ये (स्तंभ ५ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
अ. | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | वाटप करण्यात आलेला | पदौोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र महसूल विभाग 

q ° 3 8 g 

| 9 | श्री.सुरजकुमार रामोड | अज नागपूर अधीक्षक, राउशु, नागपूर 
२. सदर पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१ सदर पदोन्नती, निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी 
अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत, याच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. 

२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या 
कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सा.प्र.वि./१६-ब यांच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सुचनांनुसार देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

३) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका KET क्र.६८१९/२०२१ मध्ये दि.०८.०७.२०२१ व 
दि.२२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

४) सदर पदोन्नती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ 
अर्ज क्र.५९९/२०२१ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७२३/प्र.क्र.०७/ राउशु-१ 


५ सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या स्वरूपातील 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यास नियमितपणाचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
६ निवडसूचीतील अधिकार्‍्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु/ 
प्रस्तावित नाही. 

७  निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०१.०८.२०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या 
अटीच्या अधीन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित 
अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. अधीक्षक, US], नागपूर या पदांचे अतिरीक्त कार्यभार संबंधित अधिकारी रुजू 
झाल्यावर आपोआप संपुष्टात येतील. 


सदर Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१७३८२९११२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
RAVI N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=f05a6913f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8edacOedf3f2c6e6 

9e25f4108, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
INumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F20D25A 
D | G AM BA R RAO A UT E BD816ED91 ASB6BOF 16C, cn=RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 


2024.03.07 17:47:55 +05'30' 


(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
३) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
६) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
७) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


